लेखाशिर्ष ५०५४ ५११७ अंतर्गत रस्ते 
व पुलांच्या बांधकामाची कामे रद्द 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सारस्ते ११२०/प्र.क्र. ८४/का-५ 
आदिवासी विकास विभाग, हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ०६ एप्रिल,२०२१ 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.३/अर्थ-१९/१७ दि.०१/०२/२०१७ अनुसार प्राप्त झालेले 
अभिप्राय. 
2) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दि.२६/५/२०१७ चे अभिप्राय. 


प्रस्तावना:- 

आदिवासी विकास विभागामार्फत,आदिवासी उपयोजनेंतर्गत रस्ते व पूल, या योजनेच्या लेखाशिर्ष 
५०५४ अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येतात. 

मार्च २०२० च्या अर्थसकल्पीय अधिवेशनात लेखाशिर्ष ५०५४ ५११७ अंतर्गत रस्ते व पुलांची कामे 
अर्थसंकल्पीय निवेदने (नविन बाब) मध्ये समाविष्ठ करण्यात आली होती. सदर कामे ही आदिवासी 
उपयोजना क्षेत्रातील आहे किंवा कसे याबाबत संबधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प यांचेकडून अहवाल मागविण्यात आला होता. सदर प्राप्त अहवालानुसार जी रस्त्यांची कामे आदिवासी 
उपयोजना क्षेत्राबाहेरील कामे ती कामे रद्द करणे आवश्‍यक आहेत. तसेच जी कामे मंजूर किमतीत पूर्ण होऊ 
शकत नाही, ज्या कामांची सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय पुस्तकात द्विरुक्ती झालेली आहे, अशी कामे व 
सन २०१८-१९ व त्यापुर्वीची ज्या कामांच्या अद्याप निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेल्या नाहीत/जी कामे 
अद्याप सुरु झालेली नाहीत/अन्य योजनेतून पूर्ण झालेली अशी रस्त्यांची कामे रद्द करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


निवेदने (नवीन बाब) सन २०२०-२१ मध्ये समाविष्ठ करण्यात आलेल्या रस्ते व पुलांच्या कामांपैकी सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र ५अ* मधील एकूण ३४०५.०० लक्ष ( अक्षरी रु. चौतीस कोटी पाच लक्ष फक्त ) 
किमतीची एकूण ५६ रस्त्यांची ( अक्षरी छप्पन ) कामे तसेच सन २०१८-१९ व त्यापुर्वीची ज्या कामांच्या 
अद्याप निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेल्या नाहीत/जी कामे अद्याप सुरु झालेली नाहीत/अन्य योजनेतून 
पूर्ण झालेली अशी विवरणपत्र «ar मधील एकूण २९०९.०० लक्ष (अक्षरी रु.एकोणतीस कोटी नऊ लक्ष ) 
किंमतीची एकूण ४९ (अक्षरी एकोणपन्नास) रस्त्यांची GA sail एकंदरित एकूण ६३१४.०० लक्ष (अक्षरी 
रु.त्रेसष्ट कोटी चौदा लक्ष) किंमतीची एकूण १०५ (अक्षरी एकशे पाच ) रस्त्यांची कामे Ya करण्यात येत 
आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सारस्ते ११२०/प्र.क्र.८४/का-०५ 


ग, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०४०६१६११५९६८२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Satish Vithalrao Kove 


Sati sh Vith al rao DN: CN = Satish Vithalrao Kove, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
OU = Tribal Development Department 


Kove Date: 2021.04.06 16:23:12 +05'30' 


(after कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई. 

२. मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

४. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
६. मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

७. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

८. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 

९. सर्व मा. मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय,मुंबई. 

१०.सर्व मा.विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
११.मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

१२.अ.मु.स./प्र.स./सचिव,विभाग सर्व HATS मुंबई. 

१३.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 

१४.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 

१५.आयुकक्‍्त, आदिवासी विकास, नाशिक 

१६.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 

१७.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१८. सर्व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 

१९.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

२०.संबधित कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

२१.सर्व नियंत्रक अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२.निवडनस्ती कार्यासन ०५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरण पत्र -"अ 
लेखाशिर्ष ५०५४ ५११७ अंतर्गत सन २०२०-२१ मधील नवीन रस्ते व पुलांची बांधकामे 
(रु. लाखात) 
बांधकामाचे नाव शेरा 


इदगांवपाडा ते CARATS रस्ता ग्रामा. ९१ जोडरस्त्यावर लहान पुलाचे 
बांधकाम करणे. ता.साक्री (सियान शाळेजवळ) 


भाईदर ते बोढरेपाडा रस्त्याचे बांधकाम करणे. ग्रामा-७३ किमी ०/०० ते 
२/०० ता. साक्री जि. धुळे 

रामा-१४ ते रावण्यापाडा रस्ता बांधकाम करणे. ग्रामा-१६८ किमी ०/०० ते 
२/०० 

शिरपुर निमझरी बोराडी रस्ता इजिमा-३९ किमी ४/०० ते ११/०० चे बांधकाम 
करणे. ता. शिरपुर 

रामा-४ ते भाटपुरा ग्रामा-८७ किमी ०/०० ते ३/०० चे संरक्षण भिंतसह रस्ता 
बांधकाम करणे. ता. शिरपुर 


लालमाती खांबाळे रस्ता ग्रामा-११६ किमी ०/०० ते ५/०० चे बांधकाम करणे. 
ता. शिरपुर 

सलाईपाडा ते नवाधाबापाडा बोराडी रस्ता ग्रामा-४५ किमी ०/०० ते ७/०० चे 
बांधकाम करणे. ता.शिरपूर 


बार्सा सिताडीपाडा काळंबा रस्ता ग्रामा-१२२ किमी ०/०० ते २/०० चे 
बांधकाम करणे. 

जिल्हा नाशिक 
प्रजिमा-६ ते दुमीपाडा रस्ता किमी ०/०० ते १/०० चे बांधकाम करणे. ता. 
दिंडोरी 
तिसगांव भालेराव वस्ती ते बोराळे रस्ता बांधकाम करणे. ग्रामा-३२६ ता. 
दिंडोरी 


प्रजिमा-६ ते सोनवणेमळा रस्ता सा.क्र. ०/०० ते २/०० मध्ये रस्त्याचे 
बांधकाम करणे. ता. दिंडोरी 


तिसगांव ते भाळेराव वस्ती ते वडवाडी (ग्रामा-३२६) TRAN नदीवर पुल 
बांधणे. ता. दिंडोरी 


ह री Digitally signed by Satish Vithalrao Kove 
Satish Vithal rao DN: CN = Satish Vithalrao Kove, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
OU = Tribal Development Department 


Kove Date: 2021.04.06 16:23:26 +05'30" 


बांधकामाचे नाव 


दहेगाव ते वालदेवी रस्ता ग्रामा-१०३ किमी ०/०० ते २/७०० चे बांधकाम 

करणे. ता. देवळाली जि. नाशिक 

प्रजिमा-३४ (हॉटेल गंमत जंमत) पासुन गंगावाडी रस्ता बांधकाम करणे. ता. 
बागलाण जि. नाशिक 


दहिवड परसुल ग्रामा ६३ रस्ता बांधकाम करणे किमी ४/०० ते ५/०० 
ता.देवळा 


एकुण नाशिक जिल्हा 


जिल्हा यवतमाळ 
खैरी Hal करणवाडी रस्त्याचे बांधकाम करणे. किमी १३/०० ते १५/०० 
प्रजिमा-६८ ता. मारेगांव 


हिवरा मार्डी मारेगांव रस्त्याचे बांधकाम करणे. प्रजिमा-६९ किमी ८/०० ते 
१०/०० ता. मारेगांव 

हिवरा मार्डी मारेगांव रस्त्याचे बांधकाम करणे. प्रजिमा-६९ किमी १४/०० ते 
१६/०० ता. मारेगांव 

वागदा ते खैरगाव रस्ता ग्रामा-५५ किमी ०/०० ते ०/५०० मध्ये रस्ता बांधकाम 
करणे. 

वरुड ते वरुड पोड रस्त्याचे रपटयासह बांधकाम करणे. ग्रामा-११६ किमी 
०/०० ते १/६०० ता. मारेगांव 


एकुण यवतमाळ जिल्हा 


जिल्हा रायगड 


Satish Vithalrao 
Kove 


(रु. लाखात) 


Digitally signed by Satish Vithalrao Kove 

DN: CN = Satish Vithalrao Kove, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
OU = Tribal Development Department 

Date: 2021.04.06 16:23:39 +05'30" 


बांधकामाचे नाव 


(रु. लाखात) 


a 


जिल्हा पुणे 


EE HST ते ठाकरवाडी येथे रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता. खेड जि. पुणे 


ली... शका पणे... आ... 0. 


जिल्हा नांदेड 
कोल्लारी ते इसलापूर रस्ता डांबरीकरण व पुलांचे बांधकाम करणे ग्रामा १८७ 


किमी. ०/०० ते २/०० ता.किनवट 


दत्तनगर शिवाजीनगर आश्रमशाळा पाटोदा खुर्द रस्त्यावर पुलांचे बांधकाम 


करणे ग्रामा १७३ कि.मी.०/०० ते ०/४०० ता.किनवट 


कोसमेट शिवनी रस्त्याला जोडणा-या ग्रा.मा.१८७ रस्ता व पुल बांधकाम 


करणे कि.मी.०/०० ते १/०० ता. माहुर 


जिल्हा ठाणे 


घोटगांव मुख्य रस्ता ते भोगाडेपाडा रस्ता तयार करणे. ता. भिवंडी जि. 


ठाणे. 


मोहिदे पाळडदे परिवर्धा वाघोदे रस्ता प्रजिमा-४० किमी ०/०० ते ४/२०० चे 


बांधकाम करणे. ता. शहादा 


एकुण नंदुरबार जिल्हा 


जिल्हा हिंगोली 


पोहरा ते तेलंगवाडी ग्रामीण मार्ग क्र.८२ रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी. 


१/५०० ते ३/५०० 


प्रमिमा २२ वडचुना दुरचुना ग्रामा १०० ला मिळणारा रस्ता ग्रामा १०० कि.मी. 


०/०० ते ३/०० ता.औंढा नागनाथ 


जलालदाभा ते फुलदाभा रस्त्याचे खडीकरण व मजबुतीकरण करणे. 


ता.औढा 


Satish Vithalrao 
Kove 


मंजूर असलेल्या 
किंमतीत काम 
करणे शक्‍य नाही 


ओटीएसपी 


१५० ओटीएसपी 


4o ओटीएसपी 


Digitally signed by Satish Vithalrao Kove 

DN: CN = Satish Vithalrao Kove, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
OU = Tribal Development Department 

Date: 2021.04.06 16:23:52 +05'30' 


(रु. लाखात) 
बांधकामाचे नाव प्र.मा. किंमत 


1. यी... ह| 
se ण ् 
जिल्हा गडचिरोली 
| 2 | कांचनपुर नाल्यावर रपटयाचे बांधकामकरण करणे. ता. मुलचेरा 
a | कर]. 


जिल्हा गोंदिया 


रामाटोला भरेटोला ग्रामा-१५२ रस्त्याचे खडीकरण करणे ३० ओटीएसपी 


SMHS ते माहरीटोला रस्ता खडीकरण करणे किमी १५/०० ते १६/०० 
ओटीएसपी 
प्रजिमा-२२ 


प्ररामा ते माहुरकुडा गावापर्यंत रस्त्याचे बांधकाम करणे इजिमा ११६ ओटीएसपी 


कोरंभी चारभाटा येथील रस्त्याचे बांधकाम करणे ग्रामा ८५ ओटीएसपी 
दडा cee जिल्ल ee 


जिल्हा पालघर 


Le] कलोवली भिमाई नगर स्मशानभुमी रस्ता तयार करणे . 


चंडिगाव हरीजनपाडा रस्त्याचे डांबरीकरण करणे २० ओटीएसपी 


मौजे तिघरे येथील रस्त्यावर साकाव बांधणे. २० ओटीएसपी 
पालघर तालुक्‍यातील भादवे गावातील रस्ता तयार ता. पालघर ओटीएसपी 


ओटीएसपी 


नि ओटीएसपी 
६ | फुणपालघणिल्हा अ | १० | 
जिल्हा भंडारा 
राष्ट्रीय महामार्ग ३५६ ते अशोकनगर चांदोरी जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे 
ग्रामा ३६ ता.साकोली 


पळगांव ते नळयोजना विहीरीपर्यंत पांदण रस्त्याचे डांबरीकरण करणे ता. 
साकोली ग्रामा २२६ 


सानगडी पटाची दान रस्ता डांबरीकरण करणे ता. साकोली ग्रामा ५६ 


एकुण भंडारा जिल्हा 


*ओटी(एसपी क्षेत्र- आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील कामे 


प च Digitally signed by Satish Vithalrao Kove 
Satis h Vith al FAO _ ON:CN-= Satish Vithalrao Kove, C= IN, S = 
Maharashtra, O = Government of 
Maharashtra, OU = Tribal Development 


Kov e Department 


Date: 2021.04.06 16:24:06 +05'30' 


विवरण पत्र -"ब" 
लेखाशिर्ष ५०५४ ५११७ अंतर्गत सन २०१८-१९व त्यापुर्वीची अद्यापपर्यंत सुरु न झालेल्या रस्ते व पुलांच्या कामांची यादी 


(रु.लाखात) 
बांधकामाचे नाव 


भेरले गावात अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. (ग्रा.पं. भिंगार) ता. 

पनवेल 

वरची करंबेली गावात अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. (ग्रा.पं. 

शिरवली) ता. पनवेल न कार्यारंभ आदेशा 
खालची HIS गावात अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. (ग्रा.पं. देण्यात आलेले नाही 
शिरवली) ता. पनवेल 


खैरवाडी ते गारमाळ पर्यंत रस्ता तयार करणे. (ग्रा.पं. खैरवाडी) 


धोदाणी गावापासुन चिंचवाडी गावापर्यंत रस्ता तयार करणे. (ग्रा.पं. 
मालडुंगे) ता. पनवेल 


चिमूर तालुक्यातील पिटीचुआ ते मुरपार रस्ता ग्रामा ३२ किमी ०.०० 
ते १.०० मध्ये सुधारणा करणे अंदाजपत्रकीय स्तर 


८-१९ 
फरीदपूर ते मोहगांव ते जिल्हा सिमा ग्रामा ११४ 


८-१९ |गिरगांव ते मुसा रस्ता करणे ग्रामा १३१ 


८-१९ ।'हिरवा ते सिरपूर रस्ता ग्रामा ११६ अंदाजपत्रकीय स्तर 


८-१९ |लाहोरी ते हरणखुरी रस्ता ग्रामा ५२ 


आर्वी मोहगांव तावे ते जिल्हा सिमेपर्यन्त ग्रामा ११५ 
बोरगांव ते हेलोडी पांधन रस्ता ग्रामा 
आर्वी मोहगांव ते जिल्हा सिमेपर्यन्त ग्रामा ११५ 


सेलू तालुक्‍यातील वानरहित ते आंजी रस्त्याचे मजबुतीकरण व 
गावातील भागात Hite ATS दुभाजक व विद्युतीकरण करणे ५००.०० अंदाजपत्रकीय स्तर 
तसेच खैरी मदनी रस्त्यावर मोठया पुलाचे बांधकाम करणे.रामा ३२५ 


|. बक |... rr |. णल 1... 


. . Digitally signed by Satish Vithalrao Kove 
Satish Vithalrao Kove on: cn = Satish Vithalrao Kove, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
OU = Tribal Development Department 
Date: 2021.04.06 16:24:18 +05'30' 


(रु.लाखात) 


मंजूर असलेल्या 
किंमतीत काम करणे 
शक्‍य नाही. 


सिरोंचा कारसपल्ली रस्त्यावर किमी. १/५०० मध्ये मोठया पुलाचे 
बांधकाम करणे ग्रामा. ३१ ता. सिरोंचा जि.गडचिरोली 


एकूण गडचिरोली 
a 


शहापुर तालुक्‍यातील SISA मठ नदीवरील पोहोच रस्त्यासह 
पुलाचे बांधकाम करणे 


गुंडे ते भितारवाडी दरम्यान साकव बांधणे ता. TENTS 


मुरबाड तालुक्‍यातील रामा क्र. ७९ ते बाटलीचीवाडी जोडरस्त्याचे 
४ मार्च २०१६ दावर करण 
मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे 


मार्च २०१७ |।साखरे डेहणे डोंगरीपाडा रस्ता तयार करणे 


9 


सुत्रकार वेडगेपाडा काटेलपाडा काळु (नदी) वर पुलाचे बांधकाम 
करणे ता. तलासरी 
मंजूर असलेल्या 
किंमतीत काम करणे 
शक्‍य नाही. 


अणवीर रयातपाडा व सावरोली नदीवर पुलाचे बांधकाम करणे ता. 
तलासरी 


आंबेसरी मोरघपाडा ते नागझरी येथे नदीवर पुलाचे बांधकाम करणे 
ता. डहाणु 


६ ।गांगणपाडा कादीलीपाडा नदीवर मोठ्या पुलाचे बांधकाम ता. डहाणु 


माच आंबेसरी मोघरपाडा ते नागझरी मासुपाडा रस्त्यावर मोठया पुलाचे 
मार्च-२०१८ |_. 
बांधकाम करणे. ता.तलासरी 
मार्च-२०१८ |सावंद ते चिंचले रस्त्यावर मोठय पुलाचे बांधकाम करणे. ता.डहाणू ; मंजूर असलेल्या 
किंमतीत काम पूर्ण 
वाकी रोकडपाडा ते केदारपाडा रस्त्याच्या नदीवर मोठय पुलाचे कुर व्यं 
मार्च-२०१८ | . न करणे शाक्य नाही. 
बांधकाम करणे. 
गांगणगाव खोरीपाडा जि.प.शाळेजवळील नदीवर पुल बांधणे. 
मार्च-२०१८ 
ता.डहाणू 


|e 
=a 
Ea 


Digitally signed by Satish Vithalrao Kove 


Satish Vithalrao DN: CN = Satish Vithalrao Kove, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
Kove OU = Tribal Development Department 


Date: 2021.04.06 16:24:31 +05'30' 


(रु.लाखात) 
बांधकामाचे नाव 


आदिवासी नाका ते कोकनेर गिरनीली सागावे खुताडपाडा ते बोईसर पंतप्रधान ग्राम सडक 
मार्च-२०१८ का | गोज तत 
हायवे रस्ता डांबरीकरण करणे. कि.मी. १० ता.जि.पालघर योजनेतंर्गत मंजूर 
जिल्हापरिषदेव्दारा 
मार्च-२०१८ |बोर्डी भरवड रस्ता तयार करणे.ता.डहाणू जि.पाळलघर अन्य योजनेतून काम 
a 


गोंदिया 


वन विभागाची 
मार्च-२०१७ ।|चुंबली (पालांदुर) रस्त्यावरील पूलाचे बांधकाम करणे ता. feat 
परवानगी अप्राप्त 


कया शा 
a 


za मार्च-२०१८ |।खैरी (प) ढकार रस्ता डांबरीकरण करणे ग्रामा ८३ 


ढकारा ते मोहगाव (ज) रस्त्यावर आर.सी.डब्ल्यू चे बांधकाम करणे 
ग्रामा ८२ किमी ०/८०० मुख्यमंत्री 


ग्रामसडक 
मार्च-२०१८ ।भोंडेताल ते सर्रा रस्ता डांबरीकरण करणे ग्रामा ५१ कि.मी.०/८० , 
योजनेमधून मंजूर 
सिरोंजी ते सुरेवानी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण ग्रामा ५४ 
४ मार्च-२०१८ 
कि.मी.२/०० 


मंजूर असलेल्या 
देवलापार बरघाट हिवरा बाजार रस्त्यावर मोठा पुल व रस्ता किंमतीत 
4 मार्च-२०१८ |_. किंमतीत काम पूर्ण 
बांधकाम करणे 
करणे शाक्य नाही. 


[| 
— मा 


नाकाडोंगरी-आष्टी-लोभी-देवनारा रस्ता (प्रजिमा-१) किमी. ७/० ते 
ति मार्च-२०१८ |९/० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ता.तुमसर, 
जि.भंडारा) रेती घाट रस्ता 
गोबरवाही-डोंगरी (बु| देवनारा-आलेसूर-लेंडेझरी-कांद्री रस्ता 
२ मार्च-२०१८ ।|(प्रजिमा-२) किमी. ३०/० ते 33/000 मध्ये मजबुतीकरण व ; 
i डांबरीकरण ह. : करणे ai डा ह. ee निविदा झालेली 
डांबरीकरण करणे (ता.तुमसर, जि.भंडारा) नाहीत 


खापा ते रावणवाडी रस्ता खडीकरण व ४ मोरी बांधकाम करणे, 
मार्च-२०१८ , 
ता.भंडारा 


मार्च-२०१८ 


गांगलेवाडा ते राष्ट्रीय महामार्ग (राजेगांव डेपो) रस्ता खडीकरण 


मार्च-२०१८ | 
करणे, ता.भंडारा 


मार्च-२०१८ |कवलेवाडा ते चितापूर रस्ता डांबरीकरण करणे, ता.भंडारा 


; 
sf 


S . h Vi h | Digitally signed by Satish Vithalrao Kove 
DN: CN = Satish Vithalrao Kove, C = IN, S = 
atis L It a rao Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 


K OU = Tribal Development Department 
ove Date: 2021.04.06 16:24:44 +05'30' 


